रेशीम संचालनालय, नागपूर या क्षेत्रीय कार्यालयाची 
वेबसाईट व रेशीम ऑनलाईन संनियंत्रण प्रणाली (MIs) 
अद्ययावत व विकसित करण्याकरिता २ तज्ज्ञ Database 
Admin च्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणाऱ्या 
खर्चास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-१०२०/प्र.क्र. ४८/रेशीम कक्ष 
नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा = शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. केंपुयो-१०२०/ प्र.क्र.४८/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक ३१ मार्च, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील “सेवा ३ महिन्यांच्या कालावधीकरिता 
उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ₹६,३७,६९६/- (जीएसटीसह) (अक्षरी रुपये सहा लक्ष सदोतीस हजार erat 
शहाण्णव फक्त)” ऐवजी “सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ₹५,००,०००/- (जीएसटीसह) (अक्षरी रुपये पाच 
लक्ष फक्त)” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३११६१९२४३८०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Daulat Patil ® 
(किशोर पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा-२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
३) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकिय इमारत क्र.२, सहावा माळा, 
सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
) सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई 
६) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
) अवर सचिव (१७-स), सहकार, WH व Tara विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कार्यासन अधिकारी (१६-स), सहकार, पण्न व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (रेशीम). 


